मा.उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री तसेच विरोधी 
पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद महोदयांना 
झासकीय निवासस्थानांचे वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: - 3 जानेवारी, २०२०. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.शानिवा १५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ,दि.२७.१२.२०१९ 
२. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग क्र.शानिवा १५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ,दि.०२.०१.२०२० 


शासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन महाराष्ट्र राज्याच्या सन्माननीय 
उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री महोदयांना शासकीय निवासस्थानांचे वाटप खालीलप्रमाणे करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे :- 


निवासस्थान 
५ श्री.अनिल वसंतराव देशमुख, मा.मंत्री 
डॉ.राजेंद्र भास्करराव शिगणे, मा.मंत्री 
| 


०८ 


vo 


श्री.अमित विलासराव देशमुख, मा.मंत्री 


०८ 


२ | श्री.विजय वडेट्टीवार, मा.मंत्री 


ब-५ 
ब-४ 
अ-३ 
ब-७ 
ब-१ 
ब-३ 
ब-२ 
अ-४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


निवासस्थान 


श्री.संजय दुलिचंद राठोड, मा.मंत्री 


श्री.गुलाबराव रघुनाथ पाटील, मा.मंत्री 


श्री.शंभुराज शिवाजीराव देसाई, मा.राज्यमंत्री 
३० | श्री.ओमप्रकाड उर्फ बच्चू बाबाराव कडू, मा.राज्यमंत्री 
श्री.राजेंद्र श्‍यामगोंडा पाटील (यड्रावकर), मा.राज्यमंत्री 
श्री.संजय बाबुराव बनसोडे, मा.राज्यमंत्री 
श्रीमती अदिती सुनिल तटकरे, मा. राज्यमंत्री 


२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.प्रविण दरेकर,मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र 
विधानपरिषद यांना अ-९,मादाम कामा मार्ग,मुंबई या शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्याऐवजी आता 
त्यात बदल करुन त्यांना “अवंती -८” या शासकीय निवासस्थानाचे वाटप करण्यात येत आहे. 


३. वरील सन्माननीय महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले निवासस्थान पंधरा 
दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः झानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१०३१९१५५८२८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sanjana Pradeep — 0५५५४०१ =e sauce 
Khopde 0070707110 
(सं. प्र. खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 

२. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५. संबंधित मा. उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

७. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

८. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

९. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

१०. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

११. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

१२. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

१३. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

१५. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१७. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१८.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

२०. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२१. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

22. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३. कार्यकारी अभियंता (सा.बां.), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१. 

२४. उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२५. उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

२६. उप अभियंता , मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८. 

२७. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

२८.निवड नस्ती. 


च फळी ल्न 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


